पिप्री लघु पाटबंधारे तलाव, 
ता. जामनेर, जि. जळगांव पिंप्री लघु 
पाटबंधारे तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील 
नाल्यावर पूलाचे बांधकाम करण्याच्या 
कामास प्रज्ञासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०१८ (प्र.क्र.१४८/२०१८/ सिं.व्य.(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०१८. 
वाचा :- 
१. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचे पत्र - 
जा.क्र. मु अ/तापाविम / प्रशा-४/ ११५१ सन २०१८, दि.५.०३.२०१८. 
२. शासन निर्णय - संकीर्ण-२०१६/(२७/२०१६)/ळलपा-२ , दि.२६.०५.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


पिंप्री लघु पाटबंधारे तलाव जामनेर तालुक्‍यातील फत्तेपूर गावाजवळ स्थानिक 
नाल्यावर आहे. हा प्रकल्प तापी GIT अंतर्गत वाघुर उपखोऱ्यात येतो. या प्रकल्पाचे 
पाणलोट क्षेत्र २५.२७ चौ. किमी. असून प्रकल्पाचा येवा ३.२८४३ द.ल.घ.मी. असून एकूण 
साठवण क्षमता २.०७५ द.ल.घ.मी. व उपयुक्‍त साठा १.८०१५ द.ल.घ.मी. आहे. प्रकल्पाच्या 
बुडीत क्षेत्रालहगतचे काही क्षेत्र वनविभागाचे आहे. बुडीत क्षेत्रालगत असलेले क्षेत्र 
वहिवाटीसाठी संबंधीत शेतकरी वन क्षेत्रातून असलेल्या रस्त्याचा वापर करीत होते. सदर 
क्षेत्रास वनविभागाने तारेचे कुंपण घळून नुकतेच संरक्षित केलेले आहे त्यामुळे बुडीत 
क्षेत्रालहगत असलेल्या शेतकऱ्यांना होतात वहिवाटी व शेतीमालाची वाहतूक करणे शक्‍य 
होत नाही. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना होतात वाहिवाटीसाठी असलेला रस्ता बुडीत क्षेत्रातील 
नाल्यातून जातो.धरणाच्या पूर्ण संचय पातळीस सदर नाल्यात रस्ता ओलांडण्याच्या 
ठिकाणी २.६७ मी. इतकी पाण्याची खोली असते. त्यामुळे होतात वहिवाटी व मालाची 
वाहतूक करणे शक्‍य होत नाही. पिंप्री लघु प्रकल्पाच्या WAT. अथवा YHA अहवालात 
सदर पुलासाठी तरतुद करण्यात आलेली नाही. सदर कामाची मागणी स्थानिक 
लोकप्रतिनिधी, पाणी वापरसंस्थेने व लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी केलेली होती. या 
अनुषंगाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये विभागास देण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन सदर कामाकरीता विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


पिंप्री लघु पाटबंधारे तलाव, ता. जामनेर, जि. जळगांव पिंप्री लघु पाटबंधारे 
तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील नाल्यावर पुलाचे बांधकाम करण्याच्या विशेष दुरूस्तीच्या 
कामांसाठी विस्तार व सुधारणा अंतर्गत रू.३३,७०,९६१.००/-, (६--६5१२%) for GST 


३,९६,८५७.००, १% for Insurance ३३,४०९.००, 2% for Contingencies ६६,८१९.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०१८ (प्र.क्र.१४८/२०१८/ सिं.व्य.(कामे) 


अनुषंगिक खर्च रू. निरंक अशा एकूण रू. ३८,६८,०४७.००/- (रू.अडतीस लक्ष, अडूसष्ट 
हजार, सत्तेचाळीस रुपये Had) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये विभागास दिलेल्या आधिकारान्वये व आं.वि.स. व उ.स. यांच्या सहमतीने 


खालील अटींच्या अधिन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


& . 


शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/सिं.व्य.(कामे), 09.09.2094 मधील 
मागदर्शक सूचनांचे पालन करणे अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे महामंडळावर 
बंधनकारक आहे. 


शासन परिपत्रक क्र. सिंचन -२०१५/प्र.क्र.२४/(भाग-२/२०१५/जसं(धोरण), 
दि.०२/०२/२०१७ मधील मागदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. 


शासन पत्र दि.०४/०६/२०१६ अन्वये तपासणी सूचीतील मुद्दे आर्थिक निकष 
मा. राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार 2 % मर्यादेत निधी खर्च करणे, दायित्व निर्मिती 
मर्यादेत राहण्यासाठी कामाचे दोन वर्षाचे नियोजन करणे याची संपूर्ण जबाबदारी 
महामंडळाची राहील. 


सदर कामास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर संकल्पन करुनच 
तांत्रिक मान्यता देण्यात यावेत, तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच्या आत 
अंदाजपत्रकाची किंमत राहावी व याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहील. 


अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे / संकल्पने दरसूची बाह्यबाबी व वहन अंतरे 
तपासून अंदाजपत्रकास सक्षमस्तरावर तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 


प्रकल्पावरील पाणी वापर संस्थेकडे संपूर्ण लाभक्षेत्र हस्तांतरणाचे नियोजन काम 
सुरु करण्यापूर्वी करावे, कामे पूर्ण झाल्यानंतर लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थेस 
हस्तांतरण करावे याची जबाबदारी अधीक्षक अभियंता यांची राहील. 


माती कामे व गवत झाडे / झुडपे काढण्याची कामे जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी 
संघटनेकडे उपलब्ध मशिनरीने करावीत. 

प्रस्तावीत कामांमुळे खोदकाम/ तोडफोड उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण 
वापर करुन बचत साधावी. 

कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित 
वेळेत पूर्ण करण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०१८ (प्र.क्र.१४८/२०१८/ सिं.व्य.(कामे) 


१०. सदरच्या कामांचा कार्यारंभ आदेश काढण्यापासून कामे पूर्ण होईपर्यंत त्रैमासिक 
प्रगती Aedes शासनास सादर करावा. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत उपलब्ध करुन द्यावे. 


११. विषयांकित अंदाजपत्रकातील तरतूदी, दर, वहनअंतर व तांत्रिक निकष 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांची 
राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी या कामावर होणारा खर्च ४७०२ लघु पाटबंधारे यावरील 


भांडवली खर्च, (१० उर्वरित महाराष्ट्र, (१० (०३) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास 


भागभांडवली अंशदान (४७०२ ७४७२) या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
शासन निर्णय क्र विअप्र-२०१३/ (प्र.क्र.३०/२०१३)/ विनियम भाग-२, 


दि.१७/४/२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीनमधीळ अनुक्रमांक ४ मध्ये विहित 


केलेल्या खर्चाबाबतीत रु.५.०० कोटी पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे विभागास प्राप्त 


अधिकाराच्या अनुषंगाने आंतरवित्तीय सछ़ागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने व नियोजन 


विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9६/१४३४, दि. २६/०४/२०१८ व वित्त विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९६/२०१८, दि.२८/०८/२०१८ नुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सि.व्य.(कामे) 
कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये क्र. सन २०१८-१९मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२६१६१५०५७६२७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Atul Ashok Ss: a . 
Kapole न्न 
(अ. अ. कपोले) 
सोबतः परिशिष्ट-अ शासनाचे उप सचिव 
प्रत :- 
१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२ मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
३)  मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०१८ (प्र.क्र.१४८/२०१८/ सिं.व्य.(कामे) 


४  मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

५ मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई, 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद , मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 

७ मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, Hass, Fag, 

८) मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९) प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 


) सचिव(जसंव्यव लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
१४ मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
) 
) 
) 
) 


आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव. 
कार्यकारी अभियंता, जळगांव पाटबंधारे विभाग, जळगांव. 
सिं.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०१८ (प्र.क्र.१४८/२०१८/ सिं.व्य.(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०१८ (प्र.क्र.१४८/२०१८/ सिं.व्य.(कामे), 
दि. २५/०९/२०१८ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 
Sr.No Particulars Unit Amount 
1 A’ Preliminary Rs:- 30000.00 
2 C’ Works Rs:- | 3340961.00 
3 Total Rs:- | 3370961.00 
4 Add (6+6=12%) for GST Rs:- | 396857.52 
(on “C” works Amount excluding 
Royalty) 
5 Add 1% for Insurance Rs:- 33409.61 
(on “C” works Amount) 
aa Add 2% for Contingencies Rs:- 66819.22 
(on “C” works Amount) 
q Grand total Rs:- | 3868047.35 
| 8 | Say | Rs:- :- | 3868047.00 


Atul Ashok 22" 
Kapole : 


(अ. अ. HATS ) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०१८ (प्र.क्र.१४८/२०१८/ सिं.व्य.(कामे) 


(५॥५0७_८:- COMMAND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY JALGAON 
DOVOSOPM:- JALGAON IRRIGATION DIVISION JALGAON 
SUB DIVISION:- IRRIGATION SUB DIVISION JAMNER 


Name of Work:- Repairs to Approach road & Inspection road to Left Flank of 
earthen dam of Tondapur Medium Project, Tal:- Jamner 


Recapitulation Sheet 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०१८ (प्र.क्र.१४८/२०१८/ सिं.व्य.(कामे) 


CIRCLE:- COMMAND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY JALGAON 
DOVOSOPM:- JALGAON IRRIGATION DIVISION JALGAON 
SUB DIVISION:- IRRIGATION SUB DIVISION JAMNER 


Name of Work:- Construction of Bridge on Nalla in submergence of Pimpri M.I. 


Tank, Taluka:-Jamner, Dist Jalgaon. 


Recapitulation Sheet 


Sr.No Particulars Unit Amount 

es ; Av Preliminary Rs:- 30000,00 

Q C-Works | Rss | ३३४०९६१.०० 

3 | Rs=| 3390 § 9.00 

a Add (&+&=92%) for GST Rs:- ३९६८५७.५२ 
(on “C” works Amount excluding Royalty) 

षु Add 9% for Insurance शत ३३४०९.६१ 
(on “C” works Amount) 

६ Add 2% for Cotengencies शिळ ६६८१९.२२ 
(on “C” works Amount) 

o | Grand total | Rs | ३८६८०४७.३५ 

८ Say Rs:- ३८६८०४७.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


